आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून 
प्रवेशाच्या वेळी पात्र विद्यार्थ्यांच्या हिऱ्याची 
शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम 
महाविद्यालयांनी न घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मपवि २०१८/प्र.क्र.२८/म्हापसू 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ एप्रिळ, २०१८. 


वाचा :- १ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. टीईएम-२०१६/प्र. क्र.५०१/तांशि-४, 

दिनांक १३ आक्टोबर २०१६. 

२) शासन निर्णय, कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. मपवि 
२०१६ / प्र.क्र. ६७/म्हापसू, दिनांक २६ डिसेंबर, २०१६ 

३) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण - २०१८ /प्र. क्र.३८/तांशि-४, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१८ 

४) कुलसचिव, महाराष्ट्र wy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर पत्र क्र मपमविवि/ कुसकार्या / 
६११७/ २०१८, दिनांक १७ मार्च, २०१८ 


परिपत्रक :- 

शासन मान्यता प्राप्त व्यावसायिक व उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल 
घटकातील (ईबीसी) विद्यार्थ्याना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या संदर्भाधीन अनु क्र. १ येथील दिनांक 
१३ आक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती 
योजना” तसेच वसतीगृहाच्या निर्वाहभत्त्यासाठी “डॉ पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” 
सुरु करण्यात आली आहे. सदर दोन्ही योजना महाराष्ट्र VI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत असलेल्या 
महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेण्याऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्याना संदर्भाधीन अनु. क्र. २ 
येथील दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. 


२. उच्चव तंत्र शिक्षण विभागाने संदर्भाधीन अनुक्रमांक ३ येथील दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ च्या 
परिपत्रकान्वये आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना पात्र विद्यार्थ्यांकडून 
प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची १०० टक्के रक्‍कम अथवा पूर्ण रक्‍कम विद्यार्थ्यांनी भरावी असा आग्रह धरु 
नये. आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील ज्या विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिक्षण शुल्क परिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, 
त्या पात्र विद्यार्थ्याकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्‍कम भरण्याचा आग्रह करण्यात येऊ नये. 
तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्या पात्र विद्यार्थ्यानी प्रवेश घेताना 
५० टक्के शिक्षण शुल्क भरल्यास त्यांना प्रवेश देणे क्रमप्राप्त आहे. अशा पध्दतीने शिक्षण संस्थानी 
आर्थिकदृष्टया दुर्बळ घटकातील पात्र विद्यार्थ्याकडून प्रवेश्ाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची संपूर्ण भरावी असा 
आग्रह धरल्यास किंवा मागणी केल्यास अशा महाविद्यालयाविरुध्द कार्यवाई करण्यात येईल, अशा सकत 
सूचना याव्दारे देण्यात आल्या आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मपवि २०१८/प्र.क्र.२८/म्हापसू 


३. सदर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन परीपत्रकातील 
सूचना महाराष्ट्र Wg मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांच्या नियंत्रणाखाळी असलेल्या महाविद्यालयासाठी 
SRIF तशा लागू करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashta.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्यांचा संकेतांक २०१८०४१७१३१४०९८७०१ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vikas Tulshi Kad 
=Gi t Of Maharashti 


it pt, 
postalCode=400032, st=Maharasht 


Vikas Tulshiram 
Kadam 1110 


ki Ishi di 
Date: 2018.04.17 13:18:40 +05'30' 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्यसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
११. आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
१३. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
१४. कुलगुरु, महाराष्ट्र wld मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
१५. कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
१६. नियंत्रक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र aay व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
१७. महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा) /(लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
१८. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. सहयोगी अधिष्ठाता, पशुवैद्यकीय /दुग्धतंत्रज्ञान/ मत्स्य विज्ञान महाविद्यालये, मुंबई / 
नागपूर/शिरवळ/परभणी/उद्‌गीर/अकोला/वरुड/तेलंगखेडी नागपूर. 
२०. निवडनस्ती. 


Cc Av A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


